विनंती बदल्या-सन २०२३ 

नायब तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 
(अमरावती विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र.१०५/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २८ जुले, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकिय कर्तव्य पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

शासन आदेशा : - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकिय कर्तव्य पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार, नायब 
तहसिलदार संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नायब तहसिलदाराचे नाव व पदनाम बदलीने करण्यात आलेली पदस्थापना 


[ae] 2 3 


| श्री. सतिश कुमार जर्नादन काळे, नायब | नायब तहसिदलार (निवडणूक), 
तहसिलदार (निवडणूक) तहसिल | जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम या Rat 
कार्यालय, राळेंगाव, जि.यवतमाळ पदावर 


२ ।श्री.एस.डी.सोनकुसर, नायब तहसिलदार | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
(ama) तहसिळ कार्यालय, नेर, | कार्यालय विग्रस, जि.यवतमाळ या श्री. 
जि.यवतमाळ एस.डी.भोयर यांची बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 


3. | श्री.अविनाश भास्करराव पोटदुखे, नायब | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
तहसीलदार (निवडणूक) तहसील कार्या. | कार्यालय अंजनगावसुर्जी, जि. अमरावती 


अकोट, जि.अकोला 
४ ।श्री.गजानन जवादे, नायब तहसिलदार | नायब तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी 
मंगळूरपीर, जि.वाशिम कार्यालय वाशिम, जि.वाशिम 


4 श्री.विनाद पाचपोहे, नायब तहसिलदार, | नायब तहसिलदार (सामान्य प्रशासन), 
तहसिल कार्यालय बाळापूर, जि.अकोला. | विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती 
श्री.राजेश चौधरी यांच्या बदलीने Rea 
होणा-या पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१०५/ई-९ 


६ | al. अशोक चंपतराव ब्राम्हणवाडे, नायब | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
तहसिलदार, det कार्यालय | कार्यालय वणी, जि. यवतमाळ. 
झरीजामणी, जि. यवतमाळ 


७ ।श्री. लहू उद्धवराव चांदेकर, नायब | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
तहसिलदार, तहसिल कार्यालय | कार्यालय केळापूर, जि. यवतमाळ 
झरीजामणी, जि.यवतमाळ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने 
पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या 
पदावरुन या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

३. संबंधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
deske9-rfd@mah.gov.in या ई-मेलद्वारे/टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 

४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये 
विहित केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
१८६/१६/का. १४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

प. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies 
non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम - 30 (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त 
झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

७. उपरोक्त आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त यांच्या 
स्तरावरुन तात्पुरते व्यवस्थेने पदस्थापना दिलेली असल्यास अज्ञा अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त 
यांनी अन्य रिक्‍त पदावर पदस्थापना द्यावी. 

८. सदरहू बदली आदेज्ञानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१०५/ई-९ 


(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ही गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून 
त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०७२८१८०८१४९२१९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


5 H R | KA N T Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5b514d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba69 1c05d1f65e 

MADHUKAR sss 
pseudonym=EF870AFBC955A9CD182892FODEOA39EEE632D991, 
serialNumber=5F152866E6FC64E39CF88B9CB27AE0 169A65B000039 
B269233C42B5B77F06B31, cn=SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 

M O H IT E Date: 2023.07.28 18:10:37 +05'30" 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
जिल्हाधिकारी, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा 
प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा. 
संबंधित आहरण व वितरण अधिकारी. 
सर्व संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत) 
उप सचिव (ई-९) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


